राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- कॅफेटेरिया 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती सन २०२३-२४ च्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून निधी वितरीत 
करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी२२१) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी२३२) 

महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२३/प्र.क्र. ६१ /अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 9) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 
२) कृषि व पदुम विभागाची नस्ती क्र.राकृवि-०८२३/प्र.क्र.१३९/१४-ओ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कॅफेटेरिआ या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २४०१ पीक संवर्धन, ००, ७८९, अनुसूचित जातींसाठी विशोष घटक 
योजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (१५) कृषी उन्नती योजना राष्ट्रीय कृषी विकास 
योजनांतर्गत अर्थसहाय्य केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२२१, ३३-अर्थसहाय्य खाली 
रु.२०९९.९९ लाख तर (०१) (१६) कृषी उन्नती योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांतर्गत अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा 
४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२३२, ३३-अर्थसहाय्य खाली रु.११९९.९९ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील परिपत्रकान्वये या अनुषंगाने कृषी व पदुम विभागाच्या 
संदर्भाधीन नस्तीवर वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन व कृषी व पदुम विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.रयेथील 
प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२३-२४ करीता अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून कृषी उन्नती योजना राष्ट्रीय कृषी विकास 
योजनांतर्गत अर्थसहाय्य (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२२१, ३३-अर्थसहाय्य याकरिता 
रु.३८२.०० लाख तर (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२३२, ३३-अर्थसहाय्य याकरिता रु.२५५.०० 
लाख असा एकूण रु.६३७.०० लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव (कृषी व पदुम) 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य 
झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र. ६१ /अर्थसंकल्प (विघयो) 


समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, सामाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी 
व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावी. 

षु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.८००/२०२३/व्यय- 
१, दि.२४.०८.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०५११४३००२०२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 


DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=759e87fbd 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa024 
0f18d726b6c8e6b832, postalCode=400032, st=Maharash' 


PUNDLIK WAGH Siiitssccr sti crmsuirninaicnase 
(प्रशान्त पुं. वाघ ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


2S Ses SS चट 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


